मा. मंत्री (क्रिडा व युवक कल्याण ) यांना 
नवीन few. संच खरेदी करण्यास 
मान्यता देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२५/नोंदणी शाखा, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा: १) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र. विअप्र/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिळ २०१५. 
२) मा. मंत्री , क्रिडा व युवक कल्याण यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. जा.क्र. मंत्री/क्रीडा/ व युक 
बंदरे/व्हीआयपी/८८८/२०२३ कल्याण दिनांक ०४ सप्टेंबर २०२४. 


प्रस्तावना: 


मा. मंत्री (क्रिडा व युवक कल्याण) यांचे दालनात, दालन क्रमांक ३०१, तिसरा मजला, येथील 


मीटींग हॉलमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्ससाठी (दृकश्राव्य) टि.व्ही. आणि कॅमेरा यांचा एक संच जोडणी 


करणे आवश्‍यक असल्याचे , त्यांचे कार्यालयाकडून संदर्भ क्र.२ अन्वये कळविण्यात आले होते. 


त्याअनुषंगाने व्हिडीओ कॉन्फरन्ससाठी (हकश्राव्य) टि.व्ही. आणि कॅमेरा यांचा एक संचांच्या खरेदीस 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढील आदेश देत आहे. 


शासन आदेशा: 


मा. मंत्री , क्रिडा व युवक कल्याण यांचे दालन क्रमांक ३०१, तिसरा मजला, येथील मीटींग 


हॉलमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्ससाठी (हकश्राव्य) टि.व्ही. आणि कॅमेरा यांचा एक संच यांचा पुरवठा 


करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावरुन (6 EM Portal) निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. 
त्यापैकी बी.ए.जी. इलेक्ट्रानिक्स, टेक्नालॉजी , कांदीवली, मुंबई या संस्थेने सादर केळेली निविदा 
तांत्रिकदृष्टया योग्य असून, इतर निविदाधारकांपेक्षा कमी किंमतीची आहे. तसेच बी.ए.जी. 


इलेक्ट्रानिक्स, टेक्नालॉजी यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी सदर व्ही.सी. संचाची किंमत कमी 


करून रु. १५,३०,०००/- एवढ्या किंमतीत पुरवठा करण्याचे मान्य केळे आहे. त्यामुळे बी.ए.जी. 


इलेक्ट्रानिक्स, टेक्नालॉजी , कांदीवली, मुंबई यांना रु. १५,३०,०००/- ( अक्षरी रुपये पंधरा लक्ष तीस 


हजार फक्त) एवढया किंमतीत व्हिडीओ कॉन्फरन्ससाठी (दृकश्राव्य) टि.व्ही. आणि कॅमेरा यांचा एक संच 


(V.C. Set) चा पुरवठा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२५/नोंदणी शाखा 


२. सदर शासन आदेशा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग -२ दि. 


१७.०४.२०१५ अन्वये वित्तिय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ मधीळ भाग एक उपविभाग दोन, अनुक्रमांक ४ 


वरील नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून तसेच उद्योग, उर्जा व 


कामगार विभाग शासन निर्णय दि. १.१२.२०१६ नुसार विहित अटी व शर्तीची पुर्तता करून निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


३. Wear ela. युनीट खरेदीकरीताचा खर्च ( रु. १५.३० लक्ष ) "ई-०२, मुख्य लेखाशिर्ष (2202 ४५४), 


ई-गव्हर्नन्स, ३१-सहायक अनुदाने" याखाली उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात येऊन, २०२३-२४ या 


आर्थिक वर्षात खर्ची टाकण्यास यावा. 


४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२८१३१९२८२३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DUMBRE VAIBHAV RAGHUNATH 
D U M B R F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=13330f32cf37c0570bf64b70cf9c3af9644d83a 
VA | B H AV 8d7d7f2ba91bc9e152841ac98, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=26A7C43CB0C343C27CDBEABDOF 4800 
271105D41FE3FDB2396BB74CC3D312FF58, 
R A G H U N AT H cn=DUMBRE VAIBHAV RAGHUNATH 
Date: 2023.11.28 13:20:13 +05'30' 
(वैभव डुंबरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
3. महाळेखापाल-'१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र , मुंबई- Yoo ०२० 
४. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई- Yoo ०२० 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
लेखाशाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
बी.ए.जी. इलेक्ट्रानिक्स, टेक्नालॉजी , कांदीवली, मुंबई 
निवडनस्ती/ नोंदणी शाखा 


one G&G &M 


पृष्ठ २ पैकी २ 


